भारतीय वन सेवा संवर्गातील कनिष्ठ 
समय वेतन श्रेणीतील अधिकाऱ्यांना 
वरिष्ठ समय वेतनश्रेणीमध्ये पदोन्नती 
देण्याबाबत - 

वाटप वर्ष सन २०१६ व २०१७ 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश क्र. आयएफएस १२२१/प्र.क्र.१५/फ-७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १४ सप्टेंबर, २०२१ 


वाचा :- 


१) केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वने, मंत्रालयाचे पत्र क्र.२००१९/०१/२०००/ 
आयएफएस (I), दिनांक १८ नोव्हेंबर, २००२. 

२) केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वने, मंत्रालयाचे पत्र क्र.२००१९/०१/२०१९/ 
आयएफएस -॥, दिनांक २५ फेब्रुवारी, २०१९. 

३) पदोन्नती छाननी समितीचे दिनांक १८.०८.२०२१ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त 


शासन आदेठा :- 


केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वने, मंत्रालयाद्वारे संदर्भ क्र.१ व २ येथिल पत्रान्वये 
भारतीय वनसेवेतील अधिकाऱ्यांकरिता विविध श्रेणीमध्ये पदोन्नती देण्याकरिता मार्गदर्शक 


सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. यानुसार तसेच भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम, २०१६ 


च्या नियम ३ (१) ()) खालील तळटीप क्रमांक १ व २ नुसार केंद्र शासनाच्या नागरी सूचीमधील 


संदर्भ क्रमांक ३ नुसार खालील विवरणपत्रात दर्शविलेल्या पदोन्नतीकरिता पात्र भावसे 


संवर्गातील अधिकाऱ्यांना त्यांचे ज्या वर्षी सेवेची चार वर्षे पूर्ण होतात ते वर्ष दर्शवून त्यांच्या 


नावासमोरीळ रकाना ४ मध्ये दर्शविलेल्या दिनांकापासून कनिष्ठ समय वेतन श्रेणीतुन (पे 


मॅट्रीक्स मधील स्तर १० वरिष्ठ समय वेतन श्रेणीमध्ये (पे मॅट्रीक्स मधील स्तर ११) पदोन्नती 


देण्यात येत आहे. 


शासन आदेश PATH: आयएफएस १२२१/प्र.क्र.१५/फ-७ 


अ.क्र घिकाऱ्याचे नाव वाटप वर्ष वरिष्ठ समय वेतनश्रेणी लागू 


करण्याचा दिनांक 
al श्री. सुमंत सोलके २०१६ ०१.०१.२०२० 
२ श्री. एस. नवकिशोर रेडी २०१६ ०१.०१.२०२० 
३ | श्रीमती पूनम पाटे २०१६ ०१.०१.२०२० 
४ | श्रीमती दिव्या भारती एम २०१६ ०१.०१.२०२० 
५ | श्री. सुमित कुमार २०१६ ०१.०१.२०२० 
६ श्री. कुमारस्वामी एस. आर २०१६ ०१.०१.२०२० 
७ | श्री. कुशाग्र पाठक २०१६ ०१.०१.२०२० 
८ | श्री. पंकज कुमार गर्ग २०१६ ०१.०१.२०२० 
९ | श्री. किरण सुरेडा जगताप २०१७ ०१.०१.२०२१ 
निय श्री. धैर्यशील पाटील २०१७ ०१.०१.२०२१ 
fae | श्री. आशिष पांडे २०१७ ०१.०१.२०२१ 
१२ श्रीमती आर्याश्री टी २०१७ ०१.०१.२०२१ 
१३ | श्री. दिपेश मल्होत्रा २०१७ ०१.०१.२०२१ 
१४ | श्री. रजत कुमार २०१७ ०१.०१.२०२१ 
१५ | श्री. अ्जुंना के. आर २०१७ ०१.०१.२०२१ 
१६ | श्री. नितिन कुमार सिंग २०१७ ०१.०१.२०२१ 
१७ | att. अक्षय गजभिये २०१७ ०१.०१.२०२१ 
१८ | श्रीमती अदिती भारव्दाज २०१७ ०१.०१.२०२१ 
१९ | ait. OST एच. एस २०१७ ०१.०१.२०२१ 


२. वरील पदोन्नती भारतीय वन सेवा संवर्गातील कनिष्ठ पदे, र॒जा राखीव व प्रशिक्षण 
राखीव यासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या पदांना अधीन राहून करण्यात येत आहे. उक्त 
अधिकाऱ्यांचे स्थायीकरण अटी व शातींच्या पुर्ततेच्या अधीन राहून करण्यात आलेले आहे. सदर 
अटी व शार्तीच्या पुर्तते अभावी स्थायीकरणाच्या कार्यवाहीत / दिनांकात बदल झाल्यास सदर 
बदलाच्या अधीन राहुन उक्त प्रमाणे वरिष्ठ समय वेतन श्रेणीत पदोन्नती देण्यात येत आहे. 
सर्वश्री. दिपेश मल्होत्रा, रजत कुमार, अर्जुना के. आर व एच. एस. पद्मनाभ यांना उक्त पदोन्नती 
नंतर पुढील वेतनवाढ ही ते विभागीय परिक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर देय होईल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश PATH: आयएफएस १२२१/प्र.क्र.१५/फ-७ 


3. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०९१४१३०५३०६४१९ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Arvind Bt ace i to 


i 


‘0a68ee850c7ae56e3bbfle252bef5c7e2ba3631d 


Shankar Apte बाणी 
(अरविंद आपटे) 
मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रालय) 

प्रति- 

१. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे सचिव 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

३. मा. राज्यमंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव 

४. प्रधान सचिव (वने) यांचे स्वीय सहायक 

५. सचिव, पर्यावरण, वने व जलवायू परिवर्तन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, लोधी रोड, 
नवी दिल्ली 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मिक), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २, मुंबई / नागपूर 
संबंधित सर्व अधिकारी 
१०.कक्ष अधिकारी (फ-७अ), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११.सहायक संचालक, भावसे (लेखा) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२.वैयक्तिक नस्ती/ निवड नस्ती. 


roan oem 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


